परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 
श्री. प्रणय अभिमन्यू बागडे, सहायक प्राध्यापक, 


धातूशास्त्र, शासकोय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, चंद्रपूर 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०१९/ प्र.क्र.(१०४/१९)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-०४ नोव्हेंबर, २०१९ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, उवतंशि/तांशि-१/३३/१४/८०/२०१३, 
दि. १६.०४.२०१६ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९.०२.२०१६ 


३. संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०१९/४९९, दि.०१.१०.२०१९ 
शासन Bear :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये श्री. प्रणय अभिमन्यू बागडे यांची सहायक 
प्राध्यापक, agains, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयीन शिक्षक सेवा, गट-अ या पदावर दोन 
वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने 
श्री. प्रणय अभिमन्यू बागडे यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ३ 
येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
२. शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता श्री. प्रणय अभिमन्यू बागडे, सहायक प्राध्यापक 
यांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ ०५ मध्ये नमूद 
दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ of 
मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नाव व कार्यरत संस्था | रुजू दिनांक | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | सेवा नियमितपणे 
क्र. कालावधीत कालावधी पुढे चालू 
घेतलेल्या समाप्तीचा ठेवण्याचा 
रजा (अर्जित/ दिनांक दिनांक 
परिवर्तित) 
isa | २ ३ a 4 & 
i श्री. प्रणय अभिमन्यू बागडे, सहायक | दि.१८.०४.२०१६ ४३ दि.३०.०५.२०१८ | दि.३१.०५.२०१८ 
प्राध्यापक, धातूशास्त्र, शासकीय (म.पू.) (4.4) (म.पू) 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर 


३ 


संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने 


उचित कार्यवाही तातडीने करावी 


शासन निर्णय क्रमांकः परिवि-२०१९/ प्र.क्र.(१०४/१९)/तांशि-१ 


४. सदर शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/ प्र.क्र.३०२/ 
आठ, दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि/ 
२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दि. २५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन Ses महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९११०४१५५३३४०८०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sameer Laxman =: 


here 
't Of Maharashtra, ou=Higher and Technical 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2247b4328b57f45f509bf1 bfobd20c865128a0 


Dhere य स्या 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, नागपूर. 
३. प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
५. संबंधीत अध्यापक (प्राचार्यांमार्फत) 
६. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवड नस्ती (तांशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


